प्रमुख खनिजाबाबत खनिज सवलती 
मंजुर करण्याच्या अनुषंगाने ई-लिलाव 
प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी शासनस्तरावर 
गठीत समितीची कार्यकक्षा सुधारित 
करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन, 
उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्र.एमएनजी-०२२४/प्र.क्र.२०/उद्योग-९अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 9 शा.नि.उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एमएनजी-०८१५/प्र.क्र.८२/उद्योग-९ 


दिनांक ०६/१०/२०१५ 

२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.शाकानि-२०२३/प्र.क्र.१५/१८ (र.व का.) 
दिनांक २३/०८/२०२३ 

३) खाण मंत्रालय, भारत सरकार यांची अधिसूचना क्र.जी.एस.आर. ४९ (ई) दिनांक २१/०१/२०२४ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील प्रमुख खनिजाबाबत खनिज सवलती मंजूर करण्याच्या अनुषंगाने, राज्यातील प्रमुख 


खनिज क्षेत्रासंदर्भात ई-लिलाव प्रक्रिया पार पाडण्याच्या अनुषंगाने, उपरोक्‍त दिनांक ०६/१०/२०१५ च्या 
शासन निर्णयान्वये दोन वेगवेगळ्या समित्या गठीत करुन, त्यांच्या कार्यकक्षाही निश्चित करण्यात आलेल्या 
आहे. आता, केंद्र शासनाच्या उपरोक्त दिनांक २१/०१/२०२४ च्या अधिसूचनेन्वये करण्यात आलेल्या 
सुधारणानुसार, खनिज (लिलाव) नियमामध्ये नव्याने, “पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ती” (Exploration license) चा समावेश 
करण्यात आलेला आहे. याअनुषंगाने, दिनांक ०६/१०/२०१५ च्या शासन निर्णयामध्ये, सुधारणा करणे अपेक्षीत 
आहे. त्यानुसार, या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.:- 

शासन निर्णय :- 


१) 


प्रमुख खनिजांचे खाणक्षेत्रे खनिपट्टा (Mining Lease) व संयुक्‍त खनिपट्टा (Composite License) 
लिलावात ठेवण्यासाठी, राज्यस्तरीय खनिज समन्वय व शाक्‍तीप्रदान समितीची मान्यता घेण्यात 
यावी. 

केंद्र शासनाच्या दिनांक २१/०१/२०२४ च्या अधिसूचनेन्वये करण्यात आलेल्या सुधारणानुसार, 
खनिज (लिलाव) नियमामध्ये नव्याने, “पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ती” (Exploration license) चा समावेडा 
करण्यात आलेला असल्याने, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ती संदर्भात, लिलाव प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शकरित्या 
पार पाडण्यासाठी सल्ला व मार्गदर्शन करण्यासाठी संदर्भाकिंत दिनांक ५ ऑक्टोंबर २०१५ च्या शासन 
निर्णयान्वये स्थापन केलेल्या राज्यस्तरीय खनिज समन्वय व शक्‍तीप्रदान समितीस निर्णय घेण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

प्रमुख खनिजांचे खाणक्षेत्रे खनिपट्टा (Mining Lease), संयुक्‍त खनिपट्टा (Composite License) 
आणि *“पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ती” (Exploration license) या प्रकारातील लिलावात ठेवावयाच्या 
खाणक्षेत्राबाबतचा प्रस्ताव महासंचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, यांनी समितीच्या 
मान्यतेस ठेवण्यासाठी शासनास सादर करावा. सदर प्रस्ताव सादर करताना, अशा खापणक्षेत्राबाबत 
(१) अंक्षांडा-रेखांशा (२) जमीनीचे एकूण क्षेत्र (३) एकूण क्षेत्राची वर्गवारी (खाजगी जमीन/वन जमीन/ 
शासकीय जमीन इ,) (४ सदरचे AF Eco Sensitive Area/Wildlife Sanctuary/ECZ/Tiger 
Corridor यापैकी कोणत्या भागात येते, इ. बाबतची सविस्तर माहिती. किमान १ महिना अगोदर 
शासनास सादर करण्यात यावी. सदर परिपूर्ण माहितीसह खाणक्षेत्र समितीच्या अवलोकनार्थ सादर 
करण्यात येईल. 


झासन निर्णय क्रमांकः एमएनजी-०२२४/प्र.क्र.२०/उद्योग-९अ 


४) प्रमुख खनिजांचे खाणक्षेत्रे खनिपट्टा (Mining Lease), संयुक्‍त खनिपट्टा (Composite License) व 
पूर्वक्षण अनुज्ञप्ती (5१01081071 license) लिलावात ठेवणे, सुरु असलेल्या ई-लिलाव प्रक्रियेमधून 
अपरिहार्य कारणास्तव कांही खाणक्षेत्र वगळणे अथवा सदरची ई-लिलाव प्रक्रिया रद्द करणे, तसेच 
संगणकीय प्रणालीवर लिलाव करण्यासाठी लिलाव व्यासपीठ, पुरवठादार YAM (Auction 
Platform Provider ) व खनिज व्यवहार पृथकरणदार (Transaction Analyzer) यांची निवड आणि 
त्यांची फी निश्चीत करणे, याबाबतचे अधिकार राज्यस्तरीय खनिज समन्वय व शाक्‍तीप्रदान समितीस 
राहतील. 

५) संदर्भाकित दिनांक of ऑक्टोंबर, २०१५ च्या शासन निर्णयामधीळ इतर तरतूदी व समितीच्या 
कार्यकक्षा या कायम राहतील. 

६) याशिवाय, या झासन निर्णयामध्ये जिथे-जिथे प्रधान सचिव (उद्योग) असेल त्या-त्या ठिकाणी “अपर 
मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (खनिकर्म)” तसेच उप सचिव (उद्योग) याऐवजी “उप/सह सचिव 
(खनिकर्म)” असा बदल आणि जिथे-जिथे, संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म असे आहे, तिथे-तिथे, 
महासंचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर असा बदल करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

७ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२८१६१५४०६६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by LAXMIKANT GOPALRAO DHOKE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: 

LAX M | KA N T ou=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=41 3beeca50b65438c7a0379 1 7ccf1f24d8ca684b65640 
df6372ea731ffac4dfc, postalcode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=E714BBCD4D43C6782884C7E7A2091F9F1EDC1 
G O Pp A L R AO D H O K E D97EBB542C48B98FB8C8BDD6CF4, cn=LAXMIKANT 

GOPALRAO DHOKE 

Date: 2024.02.28 16:25:28 +05'30' 


(लक्ष्मीकांत ढोके ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
प्र.स./अ.मु.स. (महसूल)/ (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री (खनिकर्म) महोदय यांचे प्र.स./अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 
अ.मु.स. (खनिकर्म) यांचे स्वीय सहायक 
मुख्य वन संरक्षक, नागपूर 
५. महासंचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, २७, खनिज भवन, शिवाजी नगर, नागपूर 
६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ 


Cc ww A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


